वाचा - 


अस्थाई पदे पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ 
देणेबाबत-जिल्हा व सत्र न्यायालय, अमरावती 
दि. ०१.०३.२०२४ ते ३१.०८.२०२४ या 
कालावधीसाठी ... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२४/प्र.क्र.५६/का.१२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ मार्च, २०२४ 


१) विधि व न्याय विभाग,शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी-१००२/१२८९(१६२) नऊ/चार 

दिनांक ०८.०९.२००३ 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि- २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., 

दिनांक २१.०२.२०२४ 

३) विधिव न्याय विभाग,शासन निर्णय क्रमांकःपदनि २०२३/प्र.क्र. ३२/का.१२, 

दिनांक २०.०९.२०२३. 

४) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, अमरावती यांचे 
जा.क्र.बी-४ (6७0/३२९/२०२४, दि. १२.०१.२०२४. 


शासन निर्णय- 


संदर्भाधीन दिनांक २०.०९.२०२३रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय, 


अमरावती, यांच्या आस्थापनेवरील १७७ अस्थायी पदांना दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली आहे. संबंधित न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहण्यासाठी खाली दर्शविलेल्या तक्त्यात 
नमूद केल्यानुसार १७७ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२४ ते ३१.०८.२०२४ या कालावधीसाठी 


मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
अ.क्र पदनाम दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत दिनांक ०१.०३.२०२४ ते 
मुदतवाढ दिलेली पदे ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
द्यावयाची पदे 
१ २ ३ & 
q अधिक्षक २ २ 
२ | सहायक अधिक्षक ८ ८ 
३ | लघुलेखकडश्रे. २ २ 
४ | लघुलेखकनि.श्रे. १२ १२ 
षु वरिष्ठ लिपिक २० २० 
& कनिष्ठ लिपिक 43 43 
9 लघुटंकलेखक १ १ 
८. टंकलेखक १ १ 
९ मुख्य बेलिफ १ १ 
१० बेलिफ १७ १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२४/प्र.क्र.५६/का.१२ 


।११| हवालदार | १ |. १ | १ हवालदार १ १ 
१२ वाहन चालक 1 शौ. || 1१ | 
१३ सफाईगार १० 1१ | ० 
१४ । कंत्राटी सफाईगार २ २ 
१५ पहारेकरी & & 
१६ । कंत्राटी पहारेकरी २ २ 
१७ | पुस्तक बांधणीकार PF Po 
१८ शिपाई १९ १९ 
एकूण १७ १७ | 
२. यासाठी येणारा खर्च "२०१४-न्यायदान" या मुख्य लेखाज्रीर्षाखाळी १०५ (दोन) जिल्हा व सत्र 


न्यायाधिठा, “१०५ (तीन) दिवाणी न्यायाधिठा” व “१०८ फौजदारी न्यायालये” यापैकी योग्य त्या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशीर्षाखालील सन २०२४-२०२५ या वित्तीय वर्षातील 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. 
३०/२०१३/विनियम,भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ नुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग 
पहिला, उपविभाग-तीन मधील अ.क्र. ४ चा परिच्छेद क्र. २७ (२)(क) अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या हासन 
निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक २१.०२.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान केलेल्या अधिकारांन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या छफफाणाचीवा5011.४०९] या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१४११२००४७६१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ofef4908844F3f0e391754221ba7b421d28c8665334415 
0a5e31030c791f4b, postalCode=400032, st=Mah 


lahara’ 
serial INumber=7328C41D6A5210C49CCE931861626D508AE4537D 
7BB43F92AC6D5796595AADB8, -HEMANGI AJIT SHETYE 
Date: 2024.03.14 11:30:16 +05'30 


(हेमांगी sez) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 

प्रबंधक (निरीक्षणे-१) , मा. उच्च न्यायालय, मुंबई. 

प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद . 
. महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- एक, महाराष्ट्र मुंबई . 

५. महालेखापाल -(लेखापरीक्षा )-एक, महाराष्ट्र मुंबई. 

६. महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- दोन, महाराष्ट्र नागपूर . 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२४/प्र.क्र.५६/का.१२ 


७. महालेखापाल -(लेखापरीक्षा )- दोन, महाराष्ट्र नागपूर. 
८. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, औरंगाबाद. 
. वित्त विभाग/आ.पु.क., व्यय-५,(अर्थसंकल्प-११) मंत्रालय, मुंबई. 
१०. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, अमरावती. 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 
१२. उप कोषागार अधिकारी, अमरावती. 
१३. विधि व न्याय विभाग, कार्यासन २३ व २४. 
१४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


